सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३५ ] 


शुक्रवार , दिनांक २१ जुलै २०१७ : आषाढ ३० , शके १९३९ [किंमत ० .०० रु .] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


का - १/ टे- ७/ नपनिख/ प्र.क्र .१८ दिनांक २० .०५.२०१६ 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 


५. या कार्यालयाचे सुनावणी नोटीस क्र .२०१५/ नपाप्र / 
का - १ / टे- ७/ प्र. क्र . १८ दिनांक २१ .०६. २०१७ 


नगरपंचायत हिमायतनगर 


आदेश 


सार्वत्रिक निवडणूक २०१५-१६ 


महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 


अधिनियम १९६५ चे कलम १६ (१) मधील तरतूदीनूसार 


अनर्ह ठरविणे बाबत 


क्र . २०१५/ नपाप्र / का - १ / टे - ७/ नपनिख / प्र . क्र . १८ दिनांक 
११.०७. २०१७ - ज्याअर्थी उक्त वाचा क्रं . १ व २ अन्वये नगरपरिषदा / 
नगरपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची 
माहिती शपथपत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्यानूसार 
निवडणूक निकाल जाहिर झाल्यापासून ३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये 
सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याबाबत अधिकार 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रदान केले आहेत . 


वाचा - 


१ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १६ ( १) ( ड ) सुधारीत . 


२ . मा. राज्य निवडणूक आयुक्त यांचेकडील आदेश 
क्रं . रानिआ/ नप/ २००९ / प्र. क्र ./ १३/ का - ५ व का - ६ दिनांक 


०५.०६ . २०१० 


३ . सहा.निवडणूक अधिकारी, सार्वत्रिक निवडणूक 
नगरपंचायत हिमायतनगर २०१५- १६ तथा मुख्याधिकारी 
नगरपंचायत हिमायतनगर यांचा अहवाल दिनांक 


ज्याअर्थी नगरपंचायत हिमायतनगरची सार्वत्रिक निवडणूक 
दिनांक १० .०१.२०१६ रोजी संपन्न झाली आहे . निवडणूकीचा निकाल 
दिनांक ११.०१. २०१६ रोजी जाहिर झाला आहे . त्याअर्थी निवडणूक 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक निकाल जाहिर झाल्यापासून 
३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये म्हणजेच दिनांक १० .०२. २०१६ रोजीपर्यंत 
निवडणूकीचा एकत्रित खर्च शपथपत्राद्वारे निवडणूक खर्चअधिकारी 
यांचेकडे सादर करणे अपेक्षित आहे . त्यानुषंगाने मुख्याधिकारी तथा 
सहा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी सार्वत्रिक निवडणूकीमध्ये 
केलेल्या खर्चाचा हिशोब विहित वेळेत व विहित पद्धतीने सादर न 
केलेल्या खालीलप्रमाणे उमेदवारांबाबतची माहिती सादर केली आहे . 


३० .०४ . २०१६ 


४. या कार्यालयाचे सुनावणी नोटीस क्र .२०१५/ नपाप्र / 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै २०१७ : आषाढ ३० , शके १९३९ 


भाग १- अ असाधारण 


अ.क्र . 


अ .क्र . 


| 


१० . 


। 


| 


उमेदवाराचे नांव 
भिमराव गेंदाजी कावळे 
विलास विठ्ठल बनसोडे 
सतीष केशवराव सोनसळे 
शालिनी परमेश्वर शक्करगे 


| 


१२ . 


। 


| 


| 


उमेदवाराचे नांव 
अख्तरबी महम्मद इब्राहिम 
शशिकलाबाई तुळशीराम बनसोडे 
हणवते अरुण लक्ष्मण 
पुतलीबेगम अहमद खान 
सुफिया बेगम जफर महम्मद 
अलिमुनिसा बेगम शेख रहिम 
महमुद बेगम शेख इब्राहिम 
शेख सलीम शेख सत्तार 
गजानन शंकर गायके 


ॐ| 


सरस्वती गणेश पाटील 
शेख इस्माईल शेख लतीफ 


| 


७ . 


। 


१६ . 


। 


| 


चंद्रकलाबाई परमेश्वर गुडेटवार 
रेणूका दिगांबर पारसकर 


| 


१८ . 


शिवकन्या अभिषेक लुटे 


उक्त वाचा ५ अन्वये दिनांक २३ .०६ . २०१७ रोजी उमेदवारांची सुनावणी 
घेण्यात आली . त्यानुसार सादर केलेल्या अभिलेख्यानुसार विहित मुदतीत 
व विहित पद्धतीने निवडणूकीचा हिशोब सादर केल्याचे दिसून आले 
नाही. 


केलेल्या विहित मुदतीत व विहित पद्धतीने निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
सादर करण्यास कसूर केल्याचेसिध्द होत असल्याने उपरोक्त उमेदवारांना 
नगरपरिषद/ नगरपंचायतीची निवडणूक लढविण्यास या आदेशाच्या 
तारखेपासून तीन वर्षासाठी अनर्ह ठरवित आहे. 


त्या अर्थी मी , जिल्हाधिकारी नांदेड , उक्त वाचा क्रं .०२ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानूसार या आदेशाद्वारे मा .निवडणूक आयोगाने निर्धारीत 


जिल्हाधिकारी नांदेड . 


४ . या कार्यालयाचे सुनावणी नोटीस जा .क्र . २०१७/ नपाप्र / 
नपनि/ का - १/ टे - ७/निख/ सीआर - ०१ दिनांक २४ .०५ .२०१७ 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 


नगरपरिषद / नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक -२०१६ 


आदेश 


महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 


अधिनियम १९६५ चे कलम १६ (१ ) मधील तरतूदीनूसार 


अनर्ह ठरविणे बाबत 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड 
( नगरपरिषद प्रशासन विभाग ) 


जा . क्र . २०१७ / नपाप्र / नपनि / का - १ / टे- ७/निख/ सीआर-०१ 
दिनांक ११ .०७. २०१७ :- ज्याअर्थी उक्त वाचा क्रं .१ व २ अन्वये 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक 
खर्चाची माहिती शपथपत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्यानूसार 
निवडणूक निकाल जाहिर झाल्यापासून ३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये 
सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याबाबत अधिकार संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी प्रदान केले आहेत . 


वाचा - 


१. महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम १९६५ चे कलम १६ ( १) ( ड ) सुधारीत 


२. मा . राज्य निवडणूक आयुक्त यांचेकडील आदेश क्रं .रानिआ / 
नप/ २००९/ प्र.क्र .१३/ का - ५ व का -६ दि .०५.०६.२०१० 


ज्याअर्थी नांदेड जिल्ह्यातील नगरपरिषद/ नगरपंचायत सार्वत्रिक 
निवडणूक - २०१६ हि दिनांक १८ .१२ . २०१६ रोजी संपन्न झाली आहे . 
निवडणूकीचा निकाल दिनांक १९.१२. २०१६ रोजी जाहिर झाला आहे . 
त्याअर्थी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक निकाल जाहिर 
झाल्यापासून ३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये म्हणजेच दिनांक १७. ०१ .२०१७ 
रोजीपर्यंत निवडणूकीचा एकत्रित खर्च शपथपत्रासह निवडणूक खर्च अधिकारी 
यांचेकडे सादर करणे अपेक्षित आहे . त्यानुषंगाने मुख्याधिकारी तथा 
सहा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी सार्वत्रिक निवडणूकीमध्ये केलेल्या 


३ . सहा . निवडणूक अधिकारी , सार्वत्रिक निवडणूक -२०१६ 
तथा मुख्याधिकारी नगरपरिषद/ नगरपंचायत यांचा अहवाल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै २०१७ : आषाढ ३० , शके १९३९ 


३ 


खर्चाचा हिशोब विहित वेळेत व विहित पद्धतीने सादर न केलेल्या उमेदवारांची माहिती सादर केली आहे . 


अ . क्र . 


उमेदवारांची नावे 


नगरपरिषद/ नगरपंचायतीचे नाव 

माहूर नगरपंचायत 


महाले शिला संतोष 


| 


राठोड चैताली प्रमोद 


माहूर नगरपंचायत 


| 


टेकाम लक्ष्मण चिंघाजी 


माहूर नगरपंचायत 


ॐ| 


मडावी अमोल प्रकाश 


शिरसाट शांताबाई सुरेश 


माहूर नगरपंचायत 
माहूर नगरपंचायत 
माहूर नगरपंचायत 


| 


| 


चव्हाण कुंदा उकडराव 
सुर्यवंशी अश्विनी विनोद 


माहूर नगरपंचायत 


| 


| 


| 


११. 


सोनकांबळे अनिल संतराम 
श्रीरामवार गजानन तानाजीराव 
मैड विलास वसंतराव 
चौदंते सुमनबाई किशन 
मोहम्मद फेरोज ईब्राहिम 
सोनटक्के धुरपता संतोष 
देवकांबळे गंगाबाई मारोती 
कंधारे छाया नागोराव 


नगरपरिषद उमरी 
नगरपरिषद उमरी 
नगरपरिषद मुदखेड 
नगरपरिषद मुदखेड 
नगरपरिषद मुदखेड 
नगरपरिषद मुदखेड 
नगरपरिषद मुदखेड 
नगरपरिषद मुदखेड 


१२. 


१३ . 


१५ . 
१६. 


धडे चौतराबाई वामनराव 


नगरपरिषद मुदखेड 


१७ . 


नगरपरिषद मुदखेड 
नगरपरिषद मुदखेड 


१८ . 


१९ . 


नगरपरिषद मुदखेड 


२१ . 


नगरपरिषद मुदखेड 
नगरपरिषद देगलूर 
नगरपरिषद देगलूर 


कृष्णा शिवाजी पवार 
सविता मारोती देवकांबळे 
खतगावे भारताबाई पुंडलिक 
मोहम्मद सुलेमान अब्दुल रहेमान 
मिलिंद बिरकंगण 
अशोक गंगाराम तोकसवार 
निता संजय गायकवाड 
नारायण लिंगन्ना आवार 
बशीर युसुफ चौस 
सारजाबाई नागेश कांबळे 
सपना कृष्णा तिमापुरे 
ज्योती गिरीधरलाल बुदंले 
कांताबाई नागेश देवकर 
आरीफ बाबु शेख 
कलमुर्गे लक्ष्मण गोविंदराव 
मन्नाबेगम रसुलसाब 
म . सलीम म.यासीन 


नगरपरिषद धर्माबाद 
नगरपरिषद धर्माबाद 
नगरपरिषद धर्माबाद 
नगरपरिषद धर्माबाद 
नगरपरिषद धर्माबाद 


२६ . 


२७. 


नगरपरिषद धर्माबाद 


२९ . 


नगरपरिषद धर्माबाद 


३० . 


. 


नगरपरिषद धर्माबाद 


३१ . 
३२ . 


नगरपरिषद बिलोली 
नगरपरिषद बिलोली 


नगरपरिषद बिलोली 


जेठे विलास गंगाधर 


नगरपरिषद बिलोली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै २०१७ : आषाढ ३० , शके १९३९ भाग १- अ असाधारण 
उक्त वाचा ४ नूसार दिनांक २३.०६. २०१७ रोजी सुनावणी घेण्यात आली सादर करण्यास कसूर केल्याचेसिध्द होत असल्याने उपरोक्त उमेदवारास 
सादर केलेल्या अभिलेख्यानूसार विहित मुदतीत व विहित पध्दतीने नगरपरिषद / नगरपंचायतीची निवडणूक लढविण्यास या आदेशाच्या 
निवडणूकीचा हिशोब सादर केल्याचेदिसून आले नाही . 

तारखेपासून तीन वर्षासाठी अनर्ह ठरवित आहे. 


त्या अर्थी मी , जिल्हाधिकारी नांदेड , उक्त वाचा क्रं .०२ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानूसार या आदेशाव्दारे मा .निवडणूक आयोगाने निर्धारीत 
केलेल्या विहित मुदतीत व विहित पध्दतीने निवडणूक खर्चाचा हिशोब 


जिल्हाधिकारी नांदेड 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 


नगरपंचायत नायगांव 


सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ - १६ 


ज्याअर्थी नगरपंचायत नायगांव सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक 
१० .०१ . २०१६ रोजी संपन्न झाली आहे . निवडणूकीचा निकाल दिनांक 
११.०१.२०१६ रोजी जाहिर झाला आहे . त्याअर्थी निवडणूक लढविणाऱ्या 
उमेदवारांनी निवडणूक निकाल जाहिर झाल्यापासुन ३० दिवसाच्या 
कालावधीमध्ये म्हणजेच दिनांक १०. ०२. २०१६ रोजीपर्यंत निवडणूकीचा 
एकत्रित खर्च शपथपत्राद्वारे निवडणूक खर्च अधिकारी यांचेकडे 
सादर करणे अपेक्षित आहे . त्यानुषंगाने उक्त वाचा क्र .३ व ४ नूसार 
मुख्याधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी सार्वत्रिक 
निवडणूकीमध्ये केलेल्या खर्चाचा हिशोब विहीत वेळेत व विहित 
पध्दतीने सादर न केलेल्या खालीलप्रमाणे उमेदवारांबाबतची माहिती 
सादर केली आहे . 


महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 


अधिनियम १९६५ चे कलम १६ ( १) (ड ) मधील तरतूदीनूसार 

अनर्ह ठरविणे बाबत 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड 


नगरपरिषद प्रशासन 


नगरपंचायत नायगांव 


वाचा - 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नांव 


0 


| 


| 


रमाबाई काळबा जाधव 
केशव पुंडलिक भालेराव 
शिवाजी माधवराव वडजे 
| लक्ष्मीबाई सुरेश आरोटे 

सुरेश मलिकार्जून लंगडापूरे 


| 


१. महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १६ (१) ( ड) सुधारीत 
२. मा . राज्य निवडणूक आयुक्त यांचेकडील आदेश 
क्रं . रानिआ / नप / २००९ / प्र .क्र ./ १३/ का - ५ व का - ६ 
दि .०५.०६. २०१० 
३ . सहाय्यक निवडणूक अधिकारी , सार्वत्रिक निवडणुक 
२०१५- १६ तथा मुख्याधिकारी नगरपंचायत नायगांव 
यांचा अहवाल दिनांक ३० . ०४ .२०१६ 
४. या कार्यालयाचे सुनावणी नोटीस क्र .२०१५/नपाप्र / 
का - १/ टे - ७/ प्र. क्र .१८ दिनांक २०. ०५. २०१६ 


४. 


C| 


आदेश 


उक्त वाचा ४ अन्वये उपरोक्त उमेदवारांची दिनांक २६ .०५.२०१६ 
रोजी सुनावणी घेण्यात आली. सदर सुनावणीमध्ये घेण्यात आलेल्या 
जबाबानूसार उपरोक्त उमेदवारांनी वाचा क्र .१ व क्र .२ प्रमाणे विहित 
मुदतीत व विहित पध्दतीने शपथपत्राद्वारे एकत्रित खर्च सादर करण्यास 
कसूर केल्याचे मान्य केले . 

त्याअर्थी मी जिल्हाधिकारी नांदेड , उक्त क्र .०२ नूसार प्राप्त 
अधिकारानूसार या आदेशाद्वारे मा .निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केल्यानूसार 
विहित मुदतीत व विहित पद्धतीने निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर 
करण्यास कसूर केल्याचे सिध्द होत असल्याने उपरोक्त उमेदवारास 
नगरपरिषद/नगरपंचायतीची निवडणूक लढविण्यास या आदेशाचे तारखेपासून 
तीन वर्षासाठी अनर्ह ठरविण्यात येते . 


जा .क्र . २०१७/ नपाप्र / का - १/ टे - ७/ नपनिख/ प्र.क्र .१८ दिनांक 
०७. १० . २०१६ . - ज्याअर्थी उक्त वाचा क्र . १ व क्र . २ अन्वये नगरपरिषदा 
| नगरपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची 
माहिती शपथपत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्यानूसार 
निवडणूक निकाल जाहिर झाल्यापासुन ३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये 
सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याबाबत अधिकार 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत . 


जिल्हाधिकारी नांदेड 


४ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै २०१७ : आषाढ ३० , शके १९३९ 

निवडणूक निकाल जाहिर झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये 
जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 

सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याबाबत अधिकार 

संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत . 
नगरपरिषद भोकर 

ज्याअर्थी भोकर नगरपरिषदेची पोट निवडणूक दिनांक 
पोट निवडणूक २०१५ -१६ 

१० .०१. २०१६ रोजी संपन्न झाली आहे . निवडणूकीचा निकाल दिनांक 
महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी ११.०१.२०१६ रोजी जाहिर झाला आहे .त्याअर्थी निवडणूक लढविणाऱ्या 

उमेदवारांनी निवडणूक निकाल जाहिर झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या 
अधिनियम १९६५ चे कलम १६ (१) ( ड) मधील तरतूदीनूसार 

कालावधीमध्ये म्हणजेच दिनांक ०९ .०२ . २०१६ रोजीपर्यंत निवडणूकीचा 
अनर्ह ठरविणे बाबत 

एकत्रित खर्च शपथपत्राद्वारे निवडणूक खर्च अधिकारी यांचेकडे 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड 

सादर करणे अपेक्षित आहे . त्याअनुषंगाने उक्त वाचा क्र . ३ नुसार 

मुख्याधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी सार्वत्रिक 
नगरपरिषद प्रशासन 

निवडणूक / पोट निवडणूकीमध्ये केलेल्या खर्चाचा हिशोब विहीत 
वाचा - 

वेळेत व विहित पध्दतीने सादन न केलेल्या खालीलप्रमाणे 

उमेदवारांबाबतची माहिती सादर केली आहे . 
१ . महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 

अधिनियम १९६५ चे कलम १६ ( १ ) ( ड ) सुधारीत 
मा . राज्य निवडणूक आयुक्त यांचेकडील आदेश क्रं . रानिआ / 

अ . क्र . उमेदवाराचे नांव 
नप/ २००९ / प्र.क्र ./ १३/ का - ५ व का - ६ दि .०५ .०६. २०१० 

श्रीमती शबाना बेगम अफसर महम्मद 
सहाय्यक निवडणूक अधिकारी, नगरपरिषद भोकर 
पोटनिवडणूक २०१५- १६ तथा मुख्याधिकारी नगरपरिषद 

उक्त वाचा ४ अन्वये उपरोक्त उमेदवारांची दिनांक 
भोकर यांचा अहवाल . 

२६ . ०५ . २०१६ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. सदर सुनावणीमध्ये 
४ . 

या कार्यालयाचे सुनावणी नोटीस क्र .२०१५/ नपाप्र / का -१ / उमेदवार उपस्थित राहिले नाही . 
टे - ७ / प्र .क्र . १८ दिनांक २० . ०५. २०१६ 

त्याअर्थी मी जिल्हाधिकारी नांदेड , उक्त क्र .०२ नूसार 
आदेश 

प्राप्त अधिकारानुसार या आदेशाद्वारे मा .निवडणूक आयोगाने निर्धारीत 

केल्यानूसार विहित मुदतीत व विहित पद्धतीने निवडणूक खर्चाचा 
जा .क्र . २०१७/ नपाप्र / का - १/ टे - ७/ नपनिख/ प्र. क्र .१८ दिनांक 

हिशोब सादर करण्यास कसूर केल्याचेसिध्द होत असल्याने उपरोक्त 
०७.१०. २०१६ . - ज्याअर्थी उक्त वाचा क्र .१ व क्र .२ अन्वये नगरपरिषदा 

उमेदवारास नगरपरिषद/ नगरपंचायतीची निवडणूक लढविण्यास या 
| नगरपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची 

आदेशाचे तारखेपासून तीन वर्षासाठी अनर्ह ठरविण्यात येते . 
माहिती शपथपत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्यानूसार 

जिल्हाधिकारी नांदेड 


نه 


سه 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


